महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन आदेश क्रमांक :- प्रतिनि-२०१७/प्र.क्र. १३३/का.१४ 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक :- १६ फेब्रुवारी, २०२३ 


संदर्भ :- १. शासनाचे आदेशा क्र.उसप १३२१/प्र.क्र.६०/१४, दि.२५.०८.२०२१ 
२. शासानाचे आदेशा क्र. SAT १३२१/प्र.क्र.६०/१४, दि.२१.०२.२०२२ 


आदेशा :- 
श्री. राजाराम चोखोबा सरवदे, उप सचिव, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग यांना संदर्भाधीन आदेशा क्र.१ अन्वये 
राज्य माहिती आयोग, औरंगाबाद खंडपीठ येथे उप सचिव या पदावर प्रपत्र बढती देण्यात आली होती. तद्नंतर 
संदर्भाधीन शासन आदेश क्र.२ अन्वये श्री.सरवदे यांना प्रतिनियुक्‍तीच्या पदावर १ वर्ष मुदतवाढ देण्यात आली आहे. 
सदर प्रतिनियुक्‍तीचा कालावधी दि.२८.०२.२०२३ रोजी संपुष्टात येत आहे. 


२. आता या आदेशान्वये श्री. राजाराम चोखोबा सरवदे, उप सचिव यांची राज्य माहिती आयोग, औरंगाबाद 
खंडपीठ येथील उप सचिव या पदावरील प्रतिनियुक्‍तीस दि. २८.०२.२०२३ पासून पुढे १ वर्षासाठी म्हणजेच 
दि.२९.०२.२०२४ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात येत आहे. सदर कालावधी संपल्यानंतर श्री. राजाराम चोखोबा सरवदे यांनी 
मंत्रालयातील उप सचिव पदावर रूजू होणे आवश्‍यक आहे. 

३. सदर शासन आदेश महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या वेबसाईटवर प्रसिध्द करण्यात 
आला असून त्याचा संगणक संकेतांक २०२३०२१६१८४२३८५५०७ असा आहे. हा आदेडा डिजीटल स्वाक्षरीने 


साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
VINAYAK 


BABURAO MANE =: 
(वि. बा. माने) 


अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 
१. अ.मु.स. (सेवा), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
२. अ.मु.स./प्रधान सचिव/सचिव- सामान्य प्रशासन विभाग/उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
३. सह सचिव/उप सचिव (आस्थापना), उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
४. सह सचिव/उप सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, कार्यासन-६, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
४. श्री. राजाराम चोखोबा सरवदे, उप सचिव, राज्य माहिती आयोग, औरंगाबाद खंडपीठ. 
५. आयुक्त, राज्य माहिती आयोग, औरंगाबाद खंडपीठ, औरंगाबाद. 
६. निवड नस्ती का.१४, सग्रंहार्थ. 


